सन २०२२ - २३ मध्ये राज्य प्रशिक्षण 
धोरण (तांत्रिक) योजनेंतर्गत शासकिय 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी उर्वरीत 
रु.१३०.०० लक्ष निधी वितरणाबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११९/३-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२३ 


वाचा - 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरएन-०९/ प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि.२३.०९.२०११ 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 

३) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. अंदाज-२०२२/प्र.क्र. ४२/२-अओ दि. ०५/०४/२०२२ 

४) कृषि व पदुम विभाग शासन पत्र क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. १५४/२-ओ दि. ११/०४/२०२२ 

५) संचालक (SAA, HY आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/राप्रधो/प्र.क्र.३/वि.प्र.५/ 
१६०४५/२०२२, दि. २७.०४.२०२२ 

६) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११९/३-अ, दि. २८/०७/२०२२ 

७) संचालक (आत्मा),कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/संचा. आत्मा/प्रशिक्षण / 
प्र.क्र.३/वि.प्र.५/३७४७८, दि. ०९/११/२०२२ 


द. वी क 


प्रस्तावना - 

राज्य शासनातील सेवेत असलेल्या सर्व स्तरातील अधिकारी व कर्मचा-यांची कार्यक्षमता वाढवुन 
गतिमान प्रशासन होण्याकरिता राज्यातील सर्व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत राज्य शासनाने 
संदर्भाधीन दि.२३.०९.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण जाहीर केले 
आहे. 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत नियमित प्रशिक्षणाकरिता विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
कृषि, प्रक्रिया व पणन या क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण बाबी तसेच विविध प्रकल्प, अभियान नविन योजना व 
योजनेमध्ये झालेले बदल याबाबत तसेच माहिती व कौडल्य यामध्ये वाढ करण्यासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण 
देण्यात येते. 

संदर्भाधीन दि.२८.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सन २०२२ - २३ मध्ये राज्य प्रशिक्षण 
धोरणांतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे या योजनेंतर्गत नवनियुक्त 
कृषि सेवकांच्या तांत्रिक पायाभुत प्रशिक्षणासाठी रु.५१४.०६ लक्ष निधीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असुन वित्त विभागाच्या दि. ०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकानुसार सदर योजनेसाठी २०२२-२३ अर्थसंकल्पीय निधी रु.५००.०० लक्ष च्या फक्त ६० टक्के 
निधी म्हणजेच रु.३००.०० लक्ष निधी सदर प्रशिक्षणासाठी आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात 
आला होता. 

संदर्भाधीन दि.०९/११/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालळक(आत्मा) यांनी सन २०२२ - २३ मध्ये 
राज्य प्रशिक्षण धोरण (तांत्रिक) योजनेंतर्गत पुढील प्रशिक्षणासाठी उर्वरीत रु.२००.०० लक्ष निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची विनंती केळी आहे. तथापि वित्त विभागाने प्रस्तुत प्रकरणी रु.१३०.०० लक्ष निधीस मंजूरी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११९/३-ओ 


दिली आहे. त्यानुसार सन २०२२ - २३ मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरण (तांत्रिक) योजनेंतर्गत पुढील 
प्रशिक्षणासाठी रु.१३०.०० लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय : 

१) सन २०२२-२३ मध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरण (तांत्रिक) योजनेंतर्गत पुढील प्रशिक्षणासाठी रु.१३०.०० 
लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी तीस लक्ष फक्त) इतका निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२२-२३ मध्ये मंजुर झालेल्या अनुदानाखाली खालील 
लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी-०७ 

००३, प्रशिक्षण 

(००) (०१) शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण (कृषि) (कार्यक्रम) 

५०,इतर खर्च (३४५१ २९६२) 


३) या आदेशान्वये राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण 
देणे या योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या निधीसंदर्भात आयुकत (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच सहायक संचालक ( लेखा-१), कृषि आयुक्‍ताळलय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 


४) या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत आलेला निधी सन २०२२-२३ मध्ये अखर्चीत राहणार 
नाही, याची सर्व संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. 


५) सदर योजना राबविण्यासाठी झालेल्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संचाळक, आत्मा यांनी 
शासनास वेळोवेळी सादर करावीत. 


६) सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७१/का.१४३१, दि१५.११.२०२२ 
अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०१ /२०२३/व्यय १, दि.०३/०१/२०२३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०१२७१२४९२३८५०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANITA PRAMOD दण नन 
TU M M U LWA R CGDFSE A590, AN FE BADACCSBa042 
(अनिता तुम्मुलवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति - 
१) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११९/३-ओ 


मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
संचालक वनामती, नागपूर 


A 


AN 


०८ 


o~ 


4 


xn 


S 


(शड 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) उप संचाळक, आत्मा, सामेती, पुणे 
११) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१२) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
१३) सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 
१४ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
१७) वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
१८)नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

१९) कार्यासन अधिकारी, 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

20) निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


